राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल नागरी क्षेत्रात 
क्षेत्रविकास कार्यक्रम राबविण्यासाठी अनुदान 
वितरित करण्यास मंजुरीबाबत सन २०१९-२० 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्यांक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : नाक्षेवि -२०१९/प्र.क्र.१२७/का.९, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दि. १३ सप्टेंबर, २०१९ 


संदर्भ : १) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्षेविका-२०१५/प्र.क्र.9७६/का.९, 

दि. १८ जून, २०१५. 

२) शासन पूरकपत्र, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्षेविका-२०१५/प्र.क्र.५/का.९, 
दि. ९ मार्च, २०१६. 

३) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, नाक्षेवि -२०१९/प्र.क्र.२२/का.९, 
दि. २९ जून, २०१९. 

8) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग ,नाक्षेवि -२०१९/प्र.क्र.९५/का.९, 
दि. ०९ ऑगस्ट, २०१९ 

५) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग ,नाक्षेवि -२०१९/प्र.क्र.११९/का.९, 
दि. 30 ऑगस्ट, २०१९ 

६) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं - २०१९/ प्र.क्र.९२/अर्थ-३, 
दि. ०८ जुले, २०१९. 

प्रस्तावना :- 


अल्पसंख्याक विकास विभागाने सन २००८-०९ या वर्षापासून राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल 
नागरी क्षेत्रांकरिता क्षेत्रविकास कार्यक्रम कार्यान्वित केला असून उपरोक्त संदर्भ क्र.१ येथील शासन 
निर्णयान्वये ही योजना सन २०१५-१६ या वर्षात राबविण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच संदर्भ क्र. 
२ येथील शासन पूरकपत्रान्वये, दि.१८जून, २०१५ रोजीच्या शासन निर्णयातील योजनेची कार्यपध्दती 
या शीर्षाखाली परिच्छेद (ब) (iii) च्या पुढे परिच्छेद दाखल करण्याचा निर्णय शासन मान्यतेने घेतला आहे. 
त्यानुसार मा. खासदार व आमदार यांच्या प्रस्तावांना महानगरपालिका/नगरपालिका/ नगरपंचायत 
हद्दीमध्ये कामाच्या संख्येची मर्यादा एकापेक्षा जास्त परंतू प्रति काम प्रति वर्षी महानगरपालिकेस कमाल 
रु.४० लक्ष, "अ" वर्ग नगरपालिकेस कमाल रु.३०लक्ष, “ब" व रु.२०लक्ष "क" वर्ग नगर पंचायतींना असू 
शकेल, अशी तरतूद आहे. मा.खासदार व आमदार व जिल्हाधिकारी यांच्याकडून महानगरपालिका/ 
नगरपालिका/ नगरपंचायत यांचे प्राप्त प्रस्तावांना मंजूरी देऊन सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात उपलब्ध 
तरतूदीपैकी निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


राज्यातील बहुल अल्पसंख्याक नागरी क्षेत्र विकास योजनेकरिता सन२०१९-२०या आर्थिक वर्षात 
रु.४१,८९,००,०००/-(अक्षरी रूपये एक्केचाळीस कोटी एकोणनव्वद लक्ष फक्त) एवढा निधी 
अर्थसंकल्पिय करण्यात आला आहे. संदर्भ क्र. ४ च्या शासन परिपत्रक, वित्त विभाग दि.०८ जुले, २०१९ 


शासन निर्णय क्रमांकः नाक्षेवि -२०१९/प्र.क्र.१२७/का.९, 


च्या मार्गदर्शक सूचनानुसार अर्थसंकल्पीत निधीपैकी माहे एप्रिल, २०१९ ते डिसेबर, २०१९ पर्यंत नऊ 
महिन्या करीता अर्थसल्कपित निधीच्या ६०टक्के च्या प्रमाणात निधी वितरीत करण्यास मान्यता करण्यात 
आली आहे. त्यानुसार सदर योजनेअंतर्गत एकूण अर्थसल्कपित निधीच्या ६० टक्के म्हणजेच रु. २५.१३४ 
कोटी निधी वितरनास उपलब्ध आहे त्यापैकी संदर्भ क्र.३च्या दि. २९ जुन,२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये 
रु.२,५४,००,०००/- (रुपये दोन कोटी चौपन्न लक्ष फक्त), संदर्भ क्र. ४च्या शासन निर्णयान्वये 
रु.१२,६३,२९,२००/-(एकूण अक्षरी रुपये बारा कोटी त्रेसष्ठ लक्ष एकोनतिस हजार दोनशे फक्त) व 
संदर्भ क्र.५ दि.३० ऑगस्ट, २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये २५,००,०००/- लक्ष असे एकूण 
रु.१५,४२,२९,२००/-(रुपये पंधरा कोटी बेचाळीस लक्ष एकोणतीस हजार दोनसे फक्त) इतके अनुदान 
वितरीत करण्यात आले असून उर्वरित रु.९,७१,१०,८००/- (रुपये नव कोटी ऐकाहत्तर लक्ष दहा हजार 
आठसे फक्त) रुपये वितरणास उपलब्ध आहेत. मा.मंत्री/ राज्यमंत्री/ खासदार/ आमदार तसेच 
जिल्हाधिकारी यांच्याकडून शासनास प्राप्त झालेल्या महानगरपालिका/ नगरपालिका/ नगरपंचायत 
हद्दीमध्ये विकास कामांच्या प्रस्तावांना सन २०१९-२०च्या अर्थसंकल्पीत उपलब्ध तरतूदीपैकी संबंधित 
जिल्हयातील म.न.पा./ न.पा./न.प. करिता एकूण रुपये ४,९४,००,०००/-(रुपये चार कोटी चौ-यानऊ 
लक्ष फक्त) इतके अनुदान वितरीत करण्यास शासनाची मान्यता प्राप्त झाळेली आहे. त्यानुसार या शासन 
निर्णयासोबतच्या परिशिष्ट -“अ” मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे एकूण ४,९४,००,०००/-(रुपये चार कोटी चौ- 
यानऊ लक्ष फक्त) एवढा निधी मंजूर करण्यात येत आहे. सदर निधी संबधित महानगरपालिका/ 
नगरपालिका/नगर पंचायत /म्हाडा ज्या जिल्हयांमध्ये स्थित आहेत, त्या जिल्हयांचे जिल्हाधिकारी यांना 
स्वाधीन करण्यात येत आहे. 


२. म.न.पा.” न.पा./न.प. मंजूर करण्यात आलेले अनुदान वितरित करण्यासाठी संबंधित 
जिल्हाधिकारी, नियंत्रक अधिकारी आणि आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून काम पाहतील. 
परिशिष्ट -"अ" मध्ये दर्शविळेळी कामे इतर योजनेतून करण्यात आळेली नाहीत, याची शहानिज्ा व 
खातरजमा संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी जिल्हाधिकारी, यांनी करावी व जर सदर काम इतर 
योजनेतून मंजूर केळे असल्यास, त्या बदल्यात सदर योजनेतील इतर काम मंजूर निधीच्या मर्यादेत 
राहून बदल करण्याचे अधिकार संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांना राहतील. उपरोक्त कामाच्या 
बदल्यात सदर योजनेतील इतर काम करणे शाक्य नसल्यास त्यासाठी वितरीत केलेला निधी शासनाच्या 
कोषागारात तात्काळ जमा करण्यात यावा. तसेच जिल्हाधिकारी, यांनी उपरोक्‍त कामांचे अंदाजपत्रक 
बांधकाम विभागाकडून प्राप्त करून घ्यावे. याबाबतची सर्व कागदपत्रे शासन निर्णयातील अटी व 
शर्तीनुसार प्राप्त करून घेण्याची कार्यवाही जिल्हाधिकारी, यांनी करावी. त्यानंतर त्यांना प्रशासकीय व 
वित्तीय मान्यता देण्यात यावी व निधी संबंधित महानगरपालिका/ नगरपालिका/ नगरपंचायत यांना सुपूर्द 
करण्यात यावा. तसेच सदर कामे महानगरपालिका/ नगरपालिका/ नगरपंचायतीच्या बांधकाम 
विभागामार्फत रितसर करुन घेण्यात यावीत. 


३. राज्यातील महानगरपालिका/नगरपालिका/नगरपंचायतींनी मागणी केल्यानुसार ज्या विवक्षित 
प्रयोजनासाठी निधि मंजूर करण्यात आला आहे, केवळ त्याच प्रयोजनासाठी संबंधित महानगरपालिका/ 
नगरपालिका/ नगरपंचायतींना निधी खर्ची टाकणे अनिवार्य आहे.संबंधित जिल्हाधिकारी, अनुदान 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः नाक्षेवि -२०१९/प्र.क्र.१२७/का.९, 


वितरित करण्यात आल्यानंतर संबंधित महानगरपालिका/ नगरपालिका/ नगरपंचायतींना सहा 
महिन्यांच्या कालावधीत प्रस्तावात नमूद केलेली कामे पूर्ण करणे आवश्‍यक आहे व याबाबतची उपयोगिता 
प्रमाणपत्रे या शासन निर्णयाच्या परिशिष्ट "ब" मध्ये विहित केलेल्या नमुन्यात जिल्हाधिकारी, यांनी 
अल्पसंख्याक विकास विभागाकडे सादर करणे आवश्‍यक आहे. अल्पसंख्याक नागरी क्षेत्रविकास 
कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील महानगरपालिका/ नगरपालिका/ नगरपंचायतींनी हाती घेतलेल्या 
विकासकामांच्या प्रगतीबाबत संनियंत्रण करुन त्याबाबतचा अहवाल संबंधित जिल्हाधिकारी, यांनी 
शासनास सादर करावा. 


४. या योजनेंतर्गत होणारा खर्च " मागणी क्र. झेडई-१, मुख्यलेखाशिर्ष २२३५, सामाजिक सुरक्षा व 
कल्याण ०२ समाजकल्याण २०० इतर कार्यक्रम, राज्य योजनांतर्गत योजना (०१) (०७) अल्पसंख्याक 
बहुल क्षेत्रात क्षेत्रविकास योजनेकरिता सहायक अनुदान (कार्यक्रम) (२२३५-ए-१३१) ३१ सहायक अनुदाने 
(वेतनेतर)" या लेखाशिर्षाखाली सन २०१९-२० या वर्षाकरिता मंजुर करण्यात आलेल्या अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


५. *सदर शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका -१९७८ भाग पहिला, वित्त विभाग, शासन 
निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, दि.१७ एप्रिळ, २०१५ अन्वये प्रशासकीय विभागास 
प्राप्त झाळेल्या अधिकारांतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार तसेच उपरोक्त संदर्भ क्र.६ 
येथील वित्त विभागाच्या दि. ०८ जुले, २०१९ रोजीच्या परिपत्रकातील व त्यासोबतच्या परिशिष्टामधीळ 
मार्गदर्शक सूचनांस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे.” 


हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०९१३१८०२१०४७१४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Prashant Dadasaheb 


Prashant Andhard 


DN: CN = Prashant Dadasaheb Andhare, C = 


Dadasaheb And hare IN, S = Maharashtra, O = Government Of 


Maharashtra, OU = Minority Development 
Department 
Date: 2019.09.13 18:02:26 +05'30' 


(प्र. दा. अंधारे ) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा.राज्यपालांचे सचिव, 
मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, 
३. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 
४. अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव / सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग, 
५. महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर, 
६. महालेखापाल १/२ (लेखापरीक्षा) , मुंबई / नागपूर, 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः नाक्षेवि -२०१९/प्र.क्र.१२७/का.९, 


८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

९. संबंधित विभागीय आयुक्त, 

qo, आयुक्त, नगरपालिका प्रशासन, मुंबई, 

११. संबंधित जिल्हाधिकारी, 

१२. आयुक्त, संबंधित महानगरपालिका, 

१३. मुख्याधिकारी, संबंधित नगरपालिका, 

१४. मा.'मंत्री/ मा.राज्यमंत्री (अल्पसंख्याक विकास) यांचे खाजगी सचिव, 
१५. सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई, 

१६. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय (प्रसिध्दीसाठी), 
१७. निवडनस्ती (का-९). 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः नाक्षेवि -२०१९/प्र.क्र.१२७/का.९, 
शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र. नाक्षेवि-२०१९ /प्र.क्र. १२७/का.९, दि.१३ सप्टेंबर, २०१९. 


परिशिष्ट - "अ 


महाराष्ट्र राज्यातील अल्पसंख्याक बहुलनागरी क्षेत्रांकरिता क्षेत्र विकास कार्यक्रम महानगरपालिका / 


नगरपालिका /नगरपंचायतींचे जिल्हानिहाय निधी वितरणाचे विवरणपत्र. 


अ. | जिल्हा म.न.पा. कामाचे नांव मंजूर निधी 
क्र /न.पा./ न.प. (लाखात 
ठाणे ठाणे मौजे कोपरी पाचपाखाडी विधान सभा क्षेत्रातील २०.०० 
प्र.क्र.१७ मधील इंदिरा नगर परिसरात 
कॉक्रीटीकरण करणे 

मौजे कोपरी पाचपाखाडी विधान सभा क्षेत्रातील 
हाजुरी गाव येथील परिसरातील गल्ल्यात ३०.०० 
काँक्रीटीकरण करणे 
मौजे कोपरी पाचपाखाडी विधान सभा क्षेत्रातील 
प्र.क्र.१८ मधील मज्जीद परिसरात काँक्रीटीकरण ३०.०० 
करणे 
मौजे कोपरी पाचपाखाडी विधान सभा क्षेत्रातील 
पडवळनगर पाईप लाईन लगत गटार व पायवाट २०.०० 
काम करणे 

भिवंडी मौजे भिवंडी महानगरपालिके मधील as hae dea 
मधील नवीनवस्ती कब्रस्थानची संरक्षक भिंत बांधणे 

अंबरनाथ । मौजे अंबरनाथ पश्चिम येथीळ मुस्लीम कब्रस्तानमध्ये र 
संरक्षक भिंत व इतर कामे करणे were 
मौजे उल्हासनगर-५ Hosa कॉलनी मधील ख्रिश्चन 
स्मशानभूमीध्ये संरक्षक भिंत बांधणे ee 
मौजे उल्हासनगर-५ Hosa कॉलनी मधील ख्रिश्चन 
स्मशानभूमीध्ये मातीचा भराव टाकणे ayer 
फुलेचौक येथील कब्रस्तानमध्ये सार्वजनिक — 
स्वछतागृह दुरस्ती करणे ता अंबरनाथ । 
प्रभाग क्र ३६ इदमिला ची दुरुस्ती करणे ता ताचा 
अंबरनाथ 
शिवालीक नगर ते महोला वस्ती पर्यंत रस्ता तयार 
करणे ता अंबरनाथ व 
मुरबाड सुर्याराव बिल्डींग ते अमित पानसारे महोला वस्ती 

मुरबाड ee १५.०० 

पर्यंत रस्ता तयार करणे ता मुरबाड 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः नाक्षेवि -२०१९/प्र.क्र.१२७/का.९, 


ठाणे 


मौजे म.न.पा.ठाणे प्रभाग क्र. १९ हजुरी येथील 
अंतर्गत पाण्याची पाईपलाईन करणे 


१५.०० 


जिल्हा ठाणे 


२४०.०० 


२ | मुंबई 
शहर 


माहिम 


मौजे पारकरवाडी, कापड बाजार, माहिम येथे 
शौचालय बांधणे, गटार वाहीनी बांधणे, लादी व 
कोबा करणे. 


५.०० 


मौजे केडाववाडी,कापड बाजार, माहिम येथे 
शौचालय बांधणे, गटार वाहीनी बांधणे, लादी व 
कोबा करणे. 


५.०० 


मौजे खानसाहब वाडी, कापड बाजार, माहिम येथे 
शौचालय बांधणे, गटार वाहीनी बांधणे, लादी व 
कोबा करणे. 


५.०० 


वरळी 


मामा हाजीअली, डा.अनी बेझंट मार्ग, वरळी या 
परिसरातपाणपोई व्यवस्था आणि शुशोभिकरण 
करणे 


५.०० 


मौजे जिजामाता नगर, ई.मोजेस मार्ग, वरळी येथील 
मुस्लिम मोहल्ला व मस्जिद परिसरातील पायवाटा 
ळादीकरण व शुशोभिकरण करणे. 


५.०० 


मौजे प्रेमनगर,बी.जी.खेर मार्ग, वरळी येथील 
गैबनशाहा कादरी परिसरात लादीकरण व 
शुशोभिकरण करणे. 


५.०० 


दिडोझी 


वार्ड क्र.४१,बि.नं.३, TAM को.ऑप.सो.शीवशाही 
प्रकल्प इंदीरा गांधी रीसर्च जवळ, गोरेगाव पूर्व येथे 
सामाजीक सभागृह बांधणे 


90.00 


वार्ड H.83 बासुवाळा सोसायटी कोकणीपाडा 
मजीद गल्ली मालाड पूर्व येथे रस्ते आणी पथदीवे 
बसवीणे 


५.०० 


वार्ड क्र.४३, नूरानी हाजी चाळ नं.३, भाजी मार्केट 
पठाणवाडी मालाड पूर्व येथे सांडपाणी व्यवस्था 
करणे 


५.०० 


माझगाव 


मौजे तुलसीवाडी, अँप्रोच रोड, नगीना मस्जिद येथे 
गटारे व पायवाटा बांधणे. 


90.00 


शिमला हाऊस झोपडपट्टी येथे मस्जिदीच्या बाजूला 
गल्यांमधील गटारे व पायवाटा बांधणे 


५.०० 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः नाक्षेवि -२०१९/प्र.क्र.१२७/का.९, 


जिल्हा मुंबई शहर ६५.०० 
मुंबई भांडूप (प) | मौजे खिडीपाडा येथे कब्रस्थानला संरक्षण भिंत : 
3 | उपनगर बांधकाम करणे भांडूप (प.) ति 
मौजे साई सदन चाळ, पाटीलवाडी, भांडूप(प.) येथे 
मलनि:सारण वाहिनी टाकणे व 
कलिना । मौजे वाकोला गावठाण, ता.सांताक्रुझ अल्पसंख्यांक ह 
वस्तीमध्ये पर्जन्य जळ वाहिनीचे काम करणे vo 
मुंबई कुर्ला कुर्ला मौजे गुलिस्तान कंपाऊंड, कुरेशी नगर येथे dens 
लादी व काँक्रीटीकरण करणे 
ais (Gd) । मौजे मक्रानी गल्ली, बेहरामपाडा, वान्द्रे (पू) येथील aes 
गटारे व पायवाट दुरूस्त करणे. ी 
अंधेरी (Gd) | हबीदा बेगम चाळ,चिमटपाडा, मरोळ, अंधेरी कुर्ला त्याग 
रोड, अंधेरी पूर्व येथे ३ शौचालय बांधणे न 
ओ (ओबिल्डींगजवळ हंजर नगर,जिजामाता मार्ग 
पंपहाऊस अंधेरी पूर्व येथे पेवरब्लॉक / चेकरटाईल्स | ११.०० 
बसविणे. 
विक्रोळी । समश्युद्दीन चाळ, हरियाली व्हीलेज, विक्रोळी (पूर्व), र 
येथे लादीकरण व गटारे बांधणे a 
मौजे चंदन नगर, मस्जिद जवळ लादी व गटार 
बांधणे i 
अब्दुल चाळ, टागोर नगर, विक्रोळी (पूर्व) येथे लादी ९ 
व गटार बांधणे धा 
बेहराम बाग, जोगेश्वरी (पश्चिम) येथील लादीकरण, 
जोगेश्वरी | गटार व पायवाटा यांचे बांधकाम करणे व 
जिल्हा मुंबई उपनगर १०५.०० 
४ | नाशिक सिन्नर सिन्नर Tex कब्रस्थानाच्या संरक्षक भिंत बांधकाम 
करणे es 
सिन्नर अल्पसंख्यांक वस्तीमध्ये रस्ता तयार करणे ५.०० 
ome मौजे भगूर, ता.जि. नाशिक येथील कब्रस्थानला 
> ees आलात ९.०० 
संरक्षण भिंत बांधणे 
जिल्हा नाशिक २४.०० 
५ आशिकडाहा दर्गा कब्रस्थान, मसजीद मोहल्ला येथे 
सिंधुदुर्ग कुडाळ | सोयी सुविधा उपलब्ध करुन देणे ता. कुडाळ, जि. 
सिंधुदुर्ग १५.०० 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः नाक्षेवि -२०१९/प्र.क्र.१२७/का.९, 


न en मौजे हातकणंगले, ता.हातकणंगले येथील मुस्लीम : 
.020 
कोल्हापूर वस्तीमध्ये अंतर्गत सोयी सुविधा पुरविणे न 
कालात मौजे नगरपंचायत आजरा, ता.आजरा,जि.कोल्हापूर द 
0,00 
येथील मुस्लीम वस्ती मधील रस्ते करणे. 
१. तसा arene नगरपंचायत मुसलीम रामापुर ता पाटण येथे 
सातारा 51 | a ता भागृह बांधकाम करणे १०.०० 
सामाजिक सामाजिक सभागृह बां करणे 
टॅ बुलडाणा | चिखली प्रभाग क्र.६ मध्ये मुस्लिम बागवान समाजासाठी 
बुलडाणा चिखली , २०.०० 
शादीखाण्याचे बांधकाम करणे 
एकूण ४९४.०० 
(अक्षरी रु.चार कोटी चौ-यानऊ लक्ष फक्त) 
Prashant Oe erties ae oon 


S = Maharashtra, O = Government Of 


Dadasah eb And h are lg OU = Minority Development 


Date: 2019.09.13 18:02:45 +05'30' 


(प्र. दा. अंधारे ) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः नाक्षेवि -२०१९/प्र.क्र.१२७/का.९, 


शासन निर्णय ,अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र. नाक्षेवि -२०१९ /प्र.क्र. १२७/का.९, दि. १३ सप्टेंबर , २०१९. 
परिशिष्ट - "ब" 


उपयोगिता प्रमाणपत्र 


प्रमाणित करण्यात येते की, अल्पसंख्याक विकास विभागाने राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल नागरी 
क्षेत्रांसाठी कार्यान्वित केलेल्या क्षेत्रविकास कार्यक्रमांतर्गत शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, 
क्र. नाक्षेवि -२०१९ /प्र.क्र.१२७/का.९, दि. सप्टेंबर, २०१९ अन्वये वितरित केलेला रु. qe 
अक्षरी रु. ) एवढा निधि पुढील विकासकामांसाठी उपयोगात आणला आहे :- 


विकासकान/ विकासकामे वापरलेली रक्‍कम 


असेही प्रमाणित करण्यात येते की, क्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत ज्या निकष / अटींनुसार शासनाने अनुदान 
मंजूर केले होते, त्या निकष/ अटींची यथायोग्यरित्या पुर्तता करण्यात आली आहे. तसेच ज्या प्रयोजनाकरिता 
निधि मंजूर करण्यात आला होता, त्याच प्रयोजनाकरिता निधिचा प्रत्यक्षात विनियोग झाला आहे, याची खातरजमा 
करण्याकरिता मी खालील दस्तऐवज/अभिलेखांची तपासणी केली आहे :- 


तपासणी केलेल्या दस्तऐवज /अभिलेखांचे प्रकार :- 


१. प्रमाणक आणि पुस्तक लेखा (Vouchers and Book of Accounts) 
2. मोजणी पुस्तके (Measurement Books) 
3. सहायक अनुदान / कर्ज नोंदवही (Grant-in-aid/ Loan Register) 
४. खर्च नोंदवही (Expenditure Register) 
आयुक्‍त, महानगरपालिका/ मुख्याधिकारी, 

पालिका यांची स्वाक्षरी 


महानगरपालिका / नगरपालिका ज्या 
स्थित आहेत त्या जिल्हयाचे 
यांची प्रतिस्वाक्षरी 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


